रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नागरी 
संरक्षण दलाचे प्रस्तावित कार्यालय सूरू 
करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर आवश्‍यक 
असलेली प्रत्येकी एकूण १२ पदे पुनरुज्जीवीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सीडीएम २०२२/प्र.क्र.६६/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०२२ 


वाचा : १) गृह विभाग शासन निर्णक क्र.सीडीएम-२०११/प्र.क्र.६४/विशा-८, दि.२१/०१/२०१२. 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. असंक १००१/प्रक्रर९/२००१/वित्तीय सुधारणा दि.१०.९.२००१ 
3) नागरी संरक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र नासंसं/का-२(२)/पूनरूज्जिवीत/प्र.क्र.१०१/२०२२/५६७, 
दि. २०.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यासाठी नागरी संरक्षण दलाची स्थापना करण्यासाठी संदर्भाधीन 


क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये ३४ पदे नियमित वेतनी पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली 


होती. सदर पदे ८ वर्षापेक्षाही जास्त काळावधीसाठी रिक्‍त असल्यामुळे व्यपगत झाली आहेत. सदर 


पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ Raa राहिल्याने उपरोक्त संदर्भ क्र १ येथील शा.नि., वित्त विभाग 


दिनांक १०.९.२००१ मधील तरतूदीनुसार व्यपगत झाली होती. नागरी संरक्षण संचालनालयाने 


संदर्भ क्र.३ येथील पत्र, दिनांक २०.६.२०२२ अन्वये या पदांचा पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव शासनास 


सादर केला. त्याअनुषंगाने ही पदे पुनरुज्जीवीत करण्याचा प्रस्ताव शा.नि. वित्त विभाग दिनांक 


१०.९.२००१ मधील तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव 


समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. मा.उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन या प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील तक्त्यात दर्शविलेली प्रत्येकी ७ 


वेतनी (नियमित) पदे व प्रत्येकी ५ कंत्राटी (बाह्ययंत्रणेद्वारे) अशी एकूण २४ पदे दि.२८.६.२०२२ पासून 


पुनरुज्जीवीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम २०२२/प्र.क्र.६६/विशा-८ 


नियमित पदे:- 
उपनियंत्रक नागरी संरक्षण कार्यालय, रत्नागिरी 
अ.क्र. पद नाम वेतन श्रेणी + ग्रेड वेतन (७ व्या वेतन पद संख्या 
आयोगाप्रमाणे) 

2) उपनियंत्रक (गट अ) एस-२३, रू.६७,७००-२०८७०० re 

2. | सहायक उपनियंत्रक (गटक) एस-१३, रू.३५४००-११२४०० ४ 

३ | डेपो अधिक्षक (गटक) एस-८, रू.२५५००-८११०० (१ 

४ । बिनतारी यंत्र चालक (गट क) एस-८, रू.२५५००-८११०० (१ 

एकूण ७ 
उपनियंत्रक नागरी संरक्षण कार्यालय, सिंधुदूर्ग 
अ.क्र. पद नाम वेतन श्रेणी + ग्रेड वेतन (७ व्या वेतन पद संख्या 
आयोगाप्रमाणे) 

pas i] उपनियंत्रक (गट अ) एस-२३, रू.६७,७००-२०८७०० ie 

2. | सहायक उपनियंत्रक (गटक) एस-१३, रू.३५४००-११२४०० ४ 

३ | डेपो अधिक्षक (गट क) एस-८, रू.२५५००-८११०० (१ 

४ | बिनतारी यंत्र चाळक (गटक) एस-८, रू.२५५००-८११०० (१ 

एकूण ७ 
कंत्राटी पदे (बाह्ययंत्रणेद्वारे) :- 
उपनियंत्रक नागरी संरक्षण कार्यालय, रत्नागिरी 
अ.क्र पद नाम पद संख्या 
(| लिपिक -टंकलेखक (गट क) 
चाळक (गट क) 
३ चौकीदार/ठिपाई (गट ड) 
एकूण ५ 
उपनियंत्रक नागरी संरक्षण कार्यालय, सिंधुदूर्ग 

अ.क्र पद नाम पद संख्या 
a लिपिक -टंकलेखक (गट क) 

२ चाळक (गट क) 

३ चौकीदार/ठिपाई (गट ड) 


एकूण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम २०२२/प्र.क्र.६६/विशा-८ 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “*२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 


(१०६) नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना- ०१ वेतन ” या लेखाशिर्षाखालील चालू 


वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शा.नि. दिनांक १०.९.२००१ अन्वये गठीत उच्चस्तरीय 


सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे 


अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४०/आ.पु.क., दि. २३.६.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२८१७२७४३१२२९ असा आहे. शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Dagadu औय णा 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c64 


Khedekar si era 
(संजय खेडेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संचालक, नागरी संरक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
३. जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसं-११/ आपुक), मंत्रालय, मुंबई ४००० ३२. 
९. निवड नस्ती, विशा-८, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


